सामान्य राज्य सेवा, गट-अ मधील “सहाय्यक 
संचालक, आरोग्य सेवा (शुश्रुषा? या पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः नामनि-१४२०/प्र.क्र.१४८/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, 2023 


संदर्भ:- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. पीएचआर-१५२२/प्र.क्र.४७/२०२२/२८,दि.०१/११/२०२२ 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून संदर्भाधीन पत्रान्वये सामान्य राज्य सेवा, गट-अ मधील 


“सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (शुश्रुषा? (वेतन स्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) या पदावर 


नामनिर्देशानाने नियुक्तीसाठी गुणवत्तेच्या आधारे शिफारस करण्यात आलेल्या खालील उमेदवाराची 
नामनिर्देशानाने तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत असून त्यांची स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या 


पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव मूळ प्रवर्ग | प्रवर्ग नियुक्तीचे ठिकाण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
षि डॉ. निर्मला कृष्णाजी अ.जा. | खुला । सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा 
वरघट (डॉ.निलिमा विठ्ठल (शुश्रुषा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
सोनावणे) मुंबई 
२. सदर नियुक्‍ती खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे.:- 


(१) सामान्य राज्य सेवा, गट-अ मधील “सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (शुश्रुषा? या पदाचा कार्यभार 
स्विकारल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्ष इतका कालावधी हा परिविक्षा कालावधी राहील. परिविक्षाधीन 
कालावधीत त्यांनी अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा वर्तणूक अयोग्य, अपेक्षित दर्जाची अथवा 
असमाधानकारक आढळल्यास त्यांची सेवा संपुष्टात आणली जावू sho किंवा त्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी आवश्‍यक त्या कालावधीसाठी वाढविळा जाईल. अशा वाढलेल्या काळामध्ये त्याचे काम 
समाधानकारक झाले नाही तर, त्याची सेवा कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय संपुष्टात आणली जाईल. तसेच 


शासन Bear क्रमांकः नामनि-१४२०/प्र.क्र.१४८/सेवा-२ 


परिविक्षा कालळावधीमधील प्रथम वेतनवाढ परिविक्षा कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर एक वेतनवाढ 
अनुज्ञेय राहील. तसेच पुढील वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर अनुज्ञेय 
होईल. 

(२) सदर उमेदवारांस त्यांच्या नावाची नोंदणी भारतीय शुश्रुषा परिषद अधिनियम, १९४७ अथवा महाराष्ट्र 
शुश्रुषा परिषद खाली या yay केली असली पाहिजे किंवा भारतीय वैद्यकीय नोंदवही मध्ये 
नियुक्‍तीपूर्वी नोंद झाली असली पाहीजे. 


(३) सदर उमेदवारास शासकीय सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा असेल किंवा शासकीय नोकरी अन्य कोणत्याही 


मार्गाने सोडायची असेल तर, त्यांनी शासनाला कमीत कमी एक महिन्याची पूर्वसूचना fest पाहीजे. अथवा 
एक महिन्याची आगाऊ वेतनपूर्ती केल्या शिवाय सेवा सोडता येणार नाही. 


(४) त्यांना त्यांचे सेवाकालावधीत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या अटीवर चार वर्षाच्या कालावधीकरिता 
(प्रशिक्षण काळावधी धरुन) जरुर पडल्यास भारत संरक्षण किवा संरक्षण सेवेशी सबंधीत अशा पदावर काम 
करावे लागेल. हे दायित्व सेवेच्या पहिल्या दहा वर्षापर्यंत मर्यादित राहील व ४५ वर्षे वयानंतर 
सर्वसाधारणपणे लागू होणार नाही. 


(५) त्यांना शासन विहित करील त्याप्रमाणे प्रशिक्षण पार पाडावे लागेल. 


(६) त्यांनी हिंदी आणि मराठी भाषा परिक्षेसंबधीच्या नियमावलीनुसार जर ते या परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण झाले 
नसतील किंवा त्यांना उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर त्यांनी एतदर्थ मंडळाची मराठी/हिंदी 
भाषा परीक्षा विहित मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. 


(७) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दि. ७.८.२००० अन्वये 


शासन सेवेतील नियुक्‍तीकरीता संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान एक आवश्‍यक अर्हता म्हणून निश्चिती 


करण्यात आली आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र. ६१/ 
२००१/ ३९, दि. १९.३.२००३ अन्वये आवश्यक प्रमाणपत्र संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा 


आयुक्तालय, मुंबई यांचेकडे नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकापासून विहित मुदतीत उपलब्ध करुन देणे 
आव्यक राहील. 


(८) सदर उमेदवाराचे वेतन मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७०० असे राहील व 
त्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय भत्ते देय राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन Bear क्रमांकः नामनि-१४२०/प्र.क्र.१४८/सेवा-२ 


(९ सदर उमेदवारांचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतुदीनुसार निश्चित 
केले जाईल. 


(१०) सदर पदाच्या निवडीकरिता सादर केलेल्या सर्व प्रमाणपत्रांची (जाती विषयक प्रमाण पत्रासह) 


सत्यासत्यता तपासण्यात येत आहे. यापैकी कोणतेही प्रमाणपत्र अवैध किंवा खोटे, बनावट आढल्यास 
उमेदवाराचे नियुक्‍तीचे आदेश कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येतील संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य 


सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी सदरहू उमेदवारांस रुजू करुन घेतेवेळी त्यांची सर्व प्रमाणपत्रे तपासून 
घ्यावीत. 


(११ सदर उमेदवारांस वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/ सेवा-४, 
दि.१८.८.२००९ मधील तरतूदीनुसार, दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह 
आस्थापनेच्या पदावरील कार्यरत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे त्याच किंवा अन्य विभागातील 
निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या पदावरील नियुक्तीसाठी दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर अर्ज 
केला असेल आणि त्याला दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नवीन पदावर नियुक्‍त करण्यात 


आले असेल तर अशा प्रकरणी वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि. १२ 


जानेवारी, २००७ मधील (i) ते (iv) येथे नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास सबंधीत शासकीय 
कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना 


लागू ठरतील. दि. १८.८.२००९ च्या परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे () ते (iv) येथील सर्व अटींची 


ज्याप्रकरणी पूर्तता होत नसेल, sen शासकीय कर्मचाऱ्यास “नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती 


योजना”लागू ठरतील. 


(१२) सदर उमेदवार हे यापूर्वी शासकीय सेवेत कार्यरत असल्याने त्यांच्याविरुध्द काही विभागीय चौकशी 
प्रलंबित अथवा प्रस्तावित असल्यास त्यांची नियुक्‍ती सदर विभागीय चौकशीच्या अधीन राहील. 


(१३) सदर उमेदवारांने नियुक्तीचे आदेशा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत नियुक्ती 


स्विकारणे आवश्‍यक राहील. सदर विहित कालावधीत उमेदवार पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाला नाही 


तर एक महिन्यानंतर सदर नियुक्‍ती आदेश आपोआपच रद्दबातल होतील. तो नोकरीची संधी गमावेल व 


त्याचा नियुक्‍तीकरिता विचार करण्यात येणार नाही. यासाठी उमेदवारांकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही 


कारणांचा/ विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन Beal क्रमांकः नामनि-१४२०/प्र.क्र.१४८/सेवा-२ 


उ सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२७१८२०११९०१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
ERNMENT OF MAHARASHTRA, 


Gt 
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
H A N A KA N T 2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a17 1080ebd81893480c90 
dd! 53 3f64b ICode=400032, 
ye tr 
H A R | D A S WA D E 9474E7143B2BC3FD96E8D7BFO7D1CES1 
DE8461D4C34AE1E3F643C11B54523936, 
n=Cl 


HANDRAKANT HARIDAS WADE 


(वंद्रकांत ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई. 

५. संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे. 

६. अतिरिक्‍त dasa, आरोग्य सेवा (सर्व) 

७. सह संचालक, आरोग्य सेवा (सवी. 

८. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 

९. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सर्व) 

qo, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय (सवी 

११.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

१२. महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
१३.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१४.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१५. प्रधान सचिव, सा. आ. विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक 

१६. सचिव (२), सा. आ. विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक 

१७.सर्व संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई यांचे मार्फत) 
१८.निवडनस्ती सेवा-२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


